प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला केंद्र 
हिळ्याचा निधी (SC/ST Component) 
वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.३६/गृनिधो-२(शिकाना) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा : गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे मंजूरी आदेश क्रमांक 
N-11012/30/2022-HFA-IV-UD (EFS-9126555), Dt. 23th December, 2022. 
N-11012/60/2022-HFA-IV-UD (EFS-9142243) , Dt. 23th December, 2022. 
I-14011/31/2016-HFA-IV(C.No.-9038315) , Dt. 29th December, 2022. 

Gol, Ministry of Finance, Department of Expenditure Letter No.: F. 
1(46)/PFMS/2022, Dt. 29th November, 2022. 


Fe Na 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या वाचा येथील आदेझान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये एकूण रूपये 
४१.३४६ कोटी इतका SC/ST Component चा केंद्र fessarar निधी प्रधानमंत्री आवास योजना 
(शहरी) साठी विविध घटकांतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय: 

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या वाचा क्र.१ ते ३ येथील 
आदेशान्वये मंजूर केल्यानुसार व सदर आदेशात नमुद केलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित 
करण्यासाठी एकूण रूपये ४१.३४६ कोटी (अक्षरी रूपये एकेचाळीस कोटी चौतीस लक्ष साठ हजार 
wad) इतका निधी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडास) वितरीत करण्यास 
यान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी मागणी क्र.क्यू-३, मुख्य SUAS 2296, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण 
(०८) (०१) सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० 
टक्‍के) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशीर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 
स्वाक्षरीने अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावा. 


No. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.३६/गृनिधो-२(शिकाना) 


५. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 

६. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८८/व्यय-३, 
दिनांक २८.२.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०३१९०१४९७५०९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA NARAYAN 
KHETLE 


(रविंद्र खेतले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 

२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्‍त आणि संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सी.बी.डी. बेलापूर , नवी 
मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन,वांद्रे (पूर्व), 

मुंबई-५१. 

सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

सर्व कोषागार अधिकारी. 

उपसचिव (व्यय-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रसासन भवन, ५वा मजला, 

मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, अर्थ व लेखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.निवडनस्ती /गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


one 6 —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


